महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर नियामक मंडळावर 
seer सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून 
नामनिर्देशित सदस्यांच्या तसेच पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान 
(National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी 
सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) मध्ये 
अशासकीय सदस्यांची नव्याने नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२३ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र.बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९, दिनांक ०६.०८.२०१६ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र.बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९, दिनांक ०२.०२.२०१७ 

३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक:बांबुसा-२०१८/प्र.क्र.२२८/फ-९ , 
दिनांक ०६.११.२०२० 

४. महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र.बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९, दिनांक १५.०७.२०२० 

५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक:बांबुसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ , 
दिनांक १४.०९.२०२२ 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१६/ए-२/प्र.क्र./ 
२०२२-२३/जी-१८४६, दिनांक ०९.०१.२०२३ 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मबांविमं/प्र.क्र.८०/ 
(22-23)/ 9822, दिनांक ०४.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले असून संदर्भ क्र.२ 
अन्वये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे उपविधी (Bye-laws) शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर उपविधी 
मध्ये अनुच्छेद ५ मध्ये नियामक मंडळाची रचना असून यामध्ये नियामक मंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी विशेष 
निमंत्रित सदस्य नामनिर्देशन करण्याची तरतूद आहे. 

संदर्भ क्र.३ अन्वये पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo Mission) च्या 
अंमलबजावणीसाठी सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) गठीत करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ 
अन्वये महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर नियामक मंडळावर “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून नामनिर्देशित 
केलेल्या एकूण ४ सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भ क्र.५ अन्वये पुनर्रचित राष्ट्रीय 
बांबू अभियान (National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती 
(SLEC) मधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.६ व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांच्या संदर्भ H.9 अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार व केलेल्या 
शिफारसीनुसार महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांच्या नियामक मंडळासाठी ७ अशासकीय सदस्यांची व 
“विशेष निमंत्रित” सदस्य म्हणून २ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नव्याने नियुक्त्या तसेच पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू 
अभियान (National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती 
(SLEC) मधील ३ अशासकीय सदस्यांच्या नव्याने नियुक्त्या करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 


शासन निर्णय :- 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र 
बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांच्या नियामक मंडळासाठी ७ अशासकीय सदस्यांची व “ विशेष निमंत्रित” सदस्य 
म्हणून २ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नव्याने नियुक्त्या तसेच पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo 
Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (5(_₹0) मध्ये नव्याने अशासकीय 
सदस्य म्हणून खालीलप्रमाणे व्यक्तींचे नामनिर्देशन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 


अ) नियामक मंडळामधील नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य:- 

अ.क्र नाव 

हिती श्री.राजेंद्र पवार, कृषी विकास संस्था, बारामती, महाराष्ट्र राज्य 
२ | श्री.सुनील जोशी, त्रिमूलिनगर, नागपूर 

3 | श्री.पाशा पटेल, ता.जि. लातूर 

४ | श्रीमती निरुपमा carats, ता.धारणी, जि.अमरावती 

५ | श्री.संजीव करपे, कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग 

६ । श्री.वैभव काळे, धरमपेठ, जि.नागपूर 

७ | श्री.आशिष कासवा, खापरी, जि.नागपूर 


ब) अध्यक्षांच्या मान्यतेने घ्यावयाचे “feats निमंत्रित” सदस्य:- 
अ.क्र नांव 

[i SLANT वाघमारे, शारदा नगर नांदेड. 

२ श्री. विश्वनाथ गिरीराज, भा.प्र.से. (से.नि.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र बांबू 
प्रवर्तन प्रतिष्ठान मुंबई. 


क) पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान (National Bamboo Mission) च्या अंमलबजावणीसाठी सुधारीत 
राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती (SLEC) मधील नामनिर्देशित अशासकीय सदस्य:- 


अ.क्र नाव पदनाम 
| 9 | डॉ. वाय. मोहीत कुमार (राव), नागपूर बांबुतज्ञ 
२ | श्री.गौरव श्रीवास्तव, bara site प्रो. बांबु तज्ञ 
ग्रीनगोल्ड, विरार 
3 श्री.संदीप थेंग, पुणे बांबू होतकऱ्यांची संघटना प्रतिनिधी 


सदर मंडळाच्या वरीलप्रमाणे सर्व नामनिर्देशीत अशासकीय सदस्य यांचा पदावधी नामनिर्देशानाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षे इतका राहील. 

अशासकीय सदस्यांना रुपये ८,९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
दराने प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकुलीत प्रथम 
वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबूसा-२०१५/प्र.क्र.१३९/फ-९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१२४९४७४८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS कही 
NARAYAN ग 


178920 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. मा. मंत्री (वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 

२. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग) मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 

८. श्री.राजेंद्र पवार, कृषी विकास संस्था, बारामती, महाराष्ट्र राज्य 

९. श्री.सुनील जोशी, त्रिमूर्तिनगर, नागपूर 

१०. श्री.पाशा पटेल, ता.जि. लातूर 

११. श्रीमती निरुपमा देडापांडे, ता.धारणी, जि.अमरावती 

१२. श्री.संजीव करपे, कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग 

१३. श्री.वैभव काळे, धरमपेठ, जि.नागपूर 

१४. श्री.आशिष कासवा, खापरी, जि.नागपूर 

१५. डॉ.शोभा वाघमारे, शारदा नगर, नांदेड 

१६. श्री.विश्वनाथ गिरीराज, भा.प्र.से.(से.नि.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, मुंबई 

१७. डॉ.वाय. मोहीत कुमार (राव), नागपूर 

१८. श्री.गौरव श्रीवास्तव, केशव श्रुष्टि प्रो. ग्रीनगोल्ड, विरार 

१९. श्री.संदीप थेंग, पुणे 

20. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


